स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 
राज्य संरक्षित स्मारके व शासकीय 
वस्तुसंग्रहालये यावर माहितीपट तयार 
करण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४४/सां.का.३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 
२) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे जा.क्र. 
छा. शा./११ २०२३/माहितीपट /२४१६, दिनांक २२.०२.२०२३ रोजीचे पत्र. 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व 
अंमलबजावणी समितीची बैठक दि.०१.०२.२०२४ 
प्रस्तावना: 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील 
कोअर कमिटीची बैठक दि.०५.१२.२०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. यामध्ये 
पुरातत्व विभागासाठी एकूण रु.२२३.३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोअर 
कमिटीने संदर्भ क्र.१ येथील इतिवृत्तानुसार मान्यता fect आहे. यामध्ये अ.क्र.५ (३) येथे “परिसंवाद 
आयोजन, छायाचित्र प्रदर्शन, माहितीपट निर्मिती, पुरावस्तूंचे 3p स्कॅनिंग व प्रिंटींग, डॉक्युमेंटेशन 
इत्यादी” साठी रु.२३.३६ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने 
संचालनालयाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य संरक्षित 
स्मारकांवर व संग्रहालयावर माहितीपट तयार करणेच्या कामास आवश्‍यक रु.१४,२२,१३,५००/- 
इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.०१.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव मंजूरी देण्यात आळी आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्याच्या 
अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य संरक्षित स्मारके व शासकीय वस्तुसंग्रहालये यावर माहितीपट तयार 
करण्याच्या कामास आव्यक रु.१४,२२,१३,५००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील राज्य संरक्षित स्मारकांवर व संग्रहालयावर माहितीपट तयार 
करणेच्या कामास आवश्‍यक रु.१४,२२,१३,५००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी बावीस लक्ष तेरा हजार 
पाचशो मात्र) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचे विवरण खालील 
प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४४/सां.का.३ 


अक्र. शिंगी विल्या तपशिल रक्‍कम (प्रति eet एकूण 
माहितीपट) 
; निर्मिती साहित्य | माहितीपट (४ | राज्य संरक्षित | रु.९,७५,०००/- | १२६ रु.१२,२८,५०,०००/- 


(Production ते १५ | स्मारकांवर 
of Creative) | मिनिटांपर्यंत) | माहितीपट 
तयार करणे 


माहितीपट (४ | AAPA वस्तु | रु.९,७५,०००/- | १५ रु.१,६५,७५,०००/- 
ते १५ | संग्रहालयावर 
मिनिटांपर्यंत) | माहितीपट 

तयार करणे 


एकूण रु.१३,९४,२५,०००/- 


२% टक्के रक्‍कम प्रशासकीय खर्च रु.२७,८८,५००/- 


एकूण (सर्व करासह) | रु.१४,२२,१३,५००/- 


०२. सदर कामे आवउयक त्या विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावीत. 


०३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.झेड्डी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 


प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम 
(कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱयास या संबंधिच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०५. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर 
त्यावरील खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


OG. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१४१६४८०६६८२३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वाअम-२०२३/प्र.क्र.४४/सां.का.३ 


४. उप सचिव (सां.का.३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


